नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या परिक्षेत्रात 
अधिसुचित विशिष्ट नागरी सेवा व सुविधा 
पुरविण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक-संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(६)/का-१४११, 
मंत्रालय, मुंबई४००- ०३२ 
दिनांक :- १३ मार्च, २०२४ 


वाचा :- १) शासन निर्णय नियोजन विभाग क्र. संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र.३३/का-१४११, दि.२८ मार्च, २०२२, 
२) शासन निर्णय नियोजन विभाग क्र. संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र.३६/का-१४११, दि.२९ मार्च, २०२२, 
३) शासन निर्णय नियोजन विभाग क्र. संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र.३६/का-१४११, दि.७ जुले, २०२२, 
४ शासन निर्णय नियोजन विभाग क्र. संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.५९/का-१४११, दि.२२ नोव्हेंबर, २०२३. 


प्रस्तावना :- 
नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या परिक्षेत्रात नागरी सेवा व सुविधेची कामे करण्यासाठी “महानगरपालिका 


क्षेत्रात नागरी सेवा व सुविधेची कामे” व “नगरपालिका/नगरपरिषद/नगरपंचायत क्षेत्रात नागरी सेवा व सुविधेची कामे” 
या योजनांना वाचा येथील अनुक्रमांक (१) येथील शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली असून त्याअंतर्गत 
करावयाच्या कामांसाठी मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आलेल्या आहेत. वाचा येथे नमूद अनुक्रमांक (१) येथील 
शासन निर्णयामधील परिच्छेद क्र. (२.४, ३, ४ व ७ येथील तरतुदींमध्ये वाचा येथे नमूद अनुक्रमांक (३) येथील शासन 
निर्णयान्वये सुधारणा करण्यात आली होती. तथापि, वाचा येथे नमूद अनुक्रमांक (३) येथील शासन निर्णयान्वये करण्यात 
आलेल्या सुधारणा रद्द करुन वाचा येथे नमूद अनुक्रमांक (१) येथील शासन निर्णयामधील तरतूदी वाचा येथे नमूद 
अनुक्रमांक (४ येथील शासन निर्णयान्वये पुनःस्थापित करण्यात आल्या आहेत. वाचा येथे नमूद अनुक्रमांक (x) येथील 
शासन निर्णयातील तरतुदी विचारात घेऊन सोबत जोडलेल्या यादीतील विकास कामांना शासन मान्यता देण्याची बाब 
विचाराधीन होती. 

शासन निर्णय :- 

"नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या परिक्षेत्रात नागरी सेवा व सुविधेची कामे करणे 
(नगरपालिकानगरपंचायत/नगरपरिषद/) " या योजनेअंतर्गत शासन निर्णय, नियोजन विभाग दिनांक २८ मार्च, 
२०२२ मधील परिच्छेद ३(ब) नुसार अमळनेर नगरपरिषद अंतर्गत सोबत दिलेल्या परिशिष्टामध्ये नमूद केलेल्या 
रू. १५.०० कोटी एवढ्या किंमतीच्या कामांची थेट शासन स्तरावरून निवड करण्यात आली आहे. सदर कामांसाठी 
कार्यान्वयीन यंत्रणा नगरपरिषद, अमळनेर राहतील. 

२. शासन निर्णय, नियोजन विभाग दिनांक २८ मार्च, २०२२ मधील परिच्छेद ३(ब) नुसार उपरोक्त कामांना 
संबंधित कार्यान्वयीन यंत्रणा यांनी तांत्रिक मान्यता व जिल्हाधिकारी, जळगाव यांनी प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
करण्याची कार्यवाही करावी. प्रशासकीय मान्यता परिशिष्टातील रकमेच्या मर्यादेत असल्याची दक्षता 


जिल्हाधिकारी, जळगाव यांनी घ्यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(६)/का-१४११, 


३. शासन निर्णय नियोजन विभाग क्र. संकिर्ण-२०२३/प्र.क्र.५९/का-१४११, दि.२२ नोव्हेंबर, २०२३ अन्वये 
दिलेल्या सूचनांनुसार सोबतच्या परिशिष्टातील कामांसाठी प्राप्त होणारे अनुदान वितरीत करण्याकरिता 
जिल्हाधिकारी, जळगाव यांच्या नावे स्वतंत्र बँक खाते उघडण्यात यावे. बँक खात्याचा तपशील (IFSC कोड व खाते 
क्रमांक, नियोजन विभागास सादर करावा. त्यानंतर सदर निधी उक्त बँक खात्यामध्ये सोबत जोडलेल्या 
परिशिष्टाप्रमाणे उपलब्ध करुन देण्यात येईल. 

४. या शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आलेल्या कामांसाठी जिल्हाधिकारी, जळगाव व नगरपरिषद, 
अमळनेर यांनी संदर्भ क्र. (१) व (४) येथील शासन निर्णयामधील अन्य सर्व अटी व शतींचे पालन करणे बंधनकारक 
राहील. 

५. या कामांसाठी होणारा खर्च हा “मागणी क्र.ओ-९, ३६०४, स्थानिक संस्था व पंचायतराज संस्था यांना 
नुकसानभरपाईच्या व अभिहस्तांकीत रकमा देणे, २००, इतर संकीर्ण नुकसान भरपाई व अभिहस्तांकन,(०१)(०२), 
नागरी स्थानिक संस्थांना (नगरपालिका/नगरपरिषद/नगरपंचायत) सहायक अनुदान (३६०४ १०१८) (कार्यक्रम), 
३१,सहायक अनुदान" या लेखाशीर्षाखाली सन २०२३-२४ करिता उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात 
येईल. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०३१३१८५२२३२८१६ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by CHARUSHILA DEVENDRA CHAUDHARI 
C H A R U S H | LA DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 

ou=PLANNING DEPARTMENT, 

2.5.4.20=b99d7dca0e63be1bd1b7158b9523537dcc1d46 


bc807768647a9ed4ff38 1 6ecf3, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


serialNumber=A75E4CF904B78F2AE05 1843EA1BA6106A 
393C2BOCF60FE03C945913B2BAE935F, cn=CHARUSHILA 
C H A U D H A R | DEVENDRA CHAUDHARI 
Date: 2024.03.13 19:01:33 +05'30' 
(चारूशीला चौधरी) 


सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. विभागीय आयुक्‍त नाशिक विभाग, 
२. जिल्हाधिकारी, जळगाव, 
३. मुख्य अधिकारी, अमळनेर नगरपरिषद,जि. जळगाव, 
४. जिल्हा नियोजन अधिकारी, जळगाव, 
५. मा.उप मुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) महोदयांचे उप सचिव, 
६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर, 
७. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर, 
८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जळगाव, 
९. वित्त विभाग, व्यय-८/कोषा प्रशासन-५/अर्थसंकल्प-१६, मंत्रालय, मुंबई, 
१०. निवड नस्ती (का-१४११), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(६)/का-१४११, 


शासन निर्णय क्रमांक-संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(६)/का-१४११, दि. १३ मार्च, २०२४ सोबतचे 
परिशिष्ट 
वल a eds LEP DS 
mH. कामाचे नांव aa 
लाखात 
q अमळनेर न.प. हद्दीतील शिव कॉलनी भागात रस्ते ट्रिमीक्स कॉक्रीटीकरण करणे. ८०.०० 
२ | अमळनेरन.प. हद्दीतील सप्तश्रुंगी कॉलनी भागात रस्ते ट्रिमीक्स कॉक्रीटीकरण करणे. ३०.०० 
३3 | अमळनेरन.प. हद्दीतील शिव कॉलनी भागात गट क्र.१४५८ खुला भुखंड विकसीत करणे. ४०.०० 
४ । अमळनेरन.प. हद्दीतील आम्लेश्वर नगर भागात रस्ते ट्रिमीक्स काँक्रीटीकरण करणे. ४०.०० 
‘ अमळनेर न.प. हद्दीतील प्रभाग क्र.१५ मध्ये गट H.983 2/9889 येथे योगा हॉल बांधकाम ता 
रै करणे. va 
अमळनेर न.प. हद्दीतील शाहआळम नगर व रामेश्वर कॉलनी मध्ये अंतर्गत रस्ते ट्रिमीक्स 
द काँक्रीटीकरण ६०.०० 
काँक्रीटीकरण करणे. 
अमळनेर न.प. हद्दीतील प्रभाग क्र. १७ मध्ये रुपजी नगर व म्हाडा कॉलनी परिसरातील रस्ते 
9 कॉक्रीटीकरण ६०.०० 
व गटारी काँक्रीटीकरण करणे. 
रै अमळनेर न.प. हद्दीतील पाच पावली चौक ते वड चौक पर्यंत रस्ता मजबुतीकरण व pane 
डांबरीकारण करणे. : 
: अमळनेर न.प. हद्दीतील जापान जिन ते इदगाह मैदान पर्यंत रस्ता मजबुतीकरण व = 
डांबरीकारण .00 
डांबरीकारण करणे. 
१० | अमळनेर न.प. हद्दीतील खाटीक कब्रस्तान येथे स्वछता गृह बांधकाम करणे. ३०.०० 
११ । अमळनेर न.प. हद्दीतील पानखिडकी भागात रस्ते काँक्रीटीकरण व चेकर्स बसविणे. ५०.०० 
१२ | अमळनेर न.प. हद्दीतील बंगाळी फाईल भागात रस्ते काँक्रीटीकरण व चेकर्स बसविणे. ३०.०० 
१२ । अमळनेरन.प. हद्दीतील प्रभाग क्र.६ मध्ये सी.टी.स. क्र.२१९ येथे योगा हॉल बांधकाम करणे. ५०.०० 
अमळनेर न.प. हद्दीतील प्रभाग क्र. १६ व १७मध्ये भागात रस्ते काक्रीटीकरण व चेकर्स 
१४ ५०.०० 
बसविणे. 
१५ | अमळनेर न.प. हद्दीतील साने नगर भागात रस्ते कॉक्रीटीकरण व चेकर्स बसविणे. ४०.०० 
वि अमळनेर न.प. हद्दीतील बहादरपूर रोड वरील महानुभव पंत दफनभूमीस संरक्षण भित शा 
बांधकाम करणे. = 
af, अमळनेर न.प. हद्दीतील बहादरपूर रोड ते महानुभव पंत दफनभूमी पर्यंत रस्ते मजबुतीकरण a 
. 00 
व डांबरीकरण करणे. 
a5 अमळनेर न.प. हद्दीतील प्रभाग क्र. 3 मध्ये पेळाड भागात AOA. ९ येथे योगा हाल व शिकत 
संरक्षण भिंत बांधकाम करणे. क 
अमळनेर न.प. हद्दीतील गुंजाळ आप्पा यांच्या घरापासून ते एम.ओ.पाटील यांच्या घरापर्यंत 
१९ काँक्रीटीकरण २०.०० 
रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे. 
२० «| अमळनेरन.प. हद्दीतील विविध प्रभाग मध्ये बाक बसविणे. १०.०० 
२१ | अमळनेर न.प. हद्दीतील ताडेपुरा भागात गट क्र.४३६/३ खुला भुखंड विकसीत करणे. ३०.०० 
गा अमळनेर न.प. हद्दीतील सानेनगर भागात मारोती मंदिर ते महादेव मंदिर पर्यंत संरक्षण भिंत ५०.०० 
बांधकाम करणे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(६)/का-१४११, 


ae ee LEH 
क्र. कामाचे नांव लाखात 
लाखात 

२३ | अमळनेरन.प. हद्दीतील प्रभाग क्र.७ मध्ये हरिओम नगर मध्ये रस्ता काँक्रीटीकरण करणे. ५०.०० 

मत अमळनेर न.प. हद्दीतील आशिर्वाद नगर भागात गट क्र.१७११/२ खुला भुखंड विकसीत ी 

०.०० 
करणे. 

डं अमळनेर न.प. हद्दीतील आर के नगर भागात पहाडे रेसिडन्सी येथे नविन पाईप लाईन aoe 

४ टाकणे. , 

२६ | अमळनेरन.प. हद्दीतील आर के नगर भागात गटार बांधकाम करणे. २०.०० 
अमळनेर न.प. हद्दीतील प्रभाग क्र. ६ मध्ये गलवाडे रोड भागात रस्ते काँक्रीटीकरण व : 

२७ ०.०० 
चेकर्स बसविणे. 

न अमळनेर न.प. हद्दीतील विद्या विहार कालोनी भागात गट क्र.१४२९ व १४३० खुला भुखंड ढु 

काँक्रीटीकरण 0,00 
विकसीत करणे. व रस्ते कॉक्रीटीकरण करणे. 
अमळनेर न.प. हद्दीतील पानखिडकी भागात पुरुष व महिला स्वछता गृह बांधकाम करणे.व 

२९ काँक्रीटीकरण ९०.०० 
रस्ते काँक्रीटीकरण करणे. 
अमळनेर न.प. हद्दीतील पानखिडकी भागात रस्ते कॉक्रीटीकरण व चेकर्स बसविणे.व 

३० २०.०० 
सुशोभीकरण करणे. 

35 अमळनेर न.प. हद्दीतील पैळाड भागातमातंग वाडा व जय भिम वाडा येथे रस्ते री 

काँक्रीटीकरण 0,00 
कॉक्रीटीकरण व चेकर्स बसविणे. 
अमळनेर न.प. हद्दीतील मन्यार मस्जीद ते aR शाहा यांच्या घरापर्यंत रस्ते काक्रीटीकरण 

32 २०.०० 
व चेकर्स बसविणे. 

दड अमळनेर न.प. हद्दीतील दत्त कोळी ते अलाउद्दीन मिस्त्री यांच्या घरापर्यंत रस्ते नका 
काँक्रीटीकरण व चेकर्स बसविणे. : 
अमळनेर न.प. हद्दीतील झामी चौक ते हिरा भोई यांच्या घरापर्यंत रस्ते काँक्रीटीकरण व 

२३४ २०.०० 
चेकर्स बसविणे. 

्ा अमळनेर न.प. हद्दीतील र्जा नगर भागात गट क्र.३८६८ मुस्लीम समाज मंदिर बांधकाम : 

0,00 
४ करणे. 

5 अमळनेर न.प. हद्दीतील प्रभाग क्र.०७ गट क्र.२३६ गुलमोहोर कॉलनी खुला भुखंड विकसीत तत 
करणे. ; 
अमळनेर नगरपरिषद हद्दीतील पिपळे रोड परिसरातील गट क्र.१५२४/२ खुला भुखंड 

३७ ७०.०० 
विकसित करणे. 

क अमळनेर नगरपरिषद हद्दीतील देहमुख नगर ढेकु रोड सि.स.नं. २३९/१/२/३ खुला भुखंड जन 
विकसित करणे. ; 

३९ | अमळनेर ग्रामीण रुग्णालय परिसरात डांबरीकरण व रस्ता मजबुतीकरण करणे. ४०.०० 

ह अमळनेर ग्रामीण रुग्णालय Hardt नगर भागात प्रदिप जोशी ते रामवाडी पाण्याची ी 

७ टाकीपर्यंत कॉक्रीटीकरण 0,00 
टाकीपर्यंत रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे. 
एकुण १५००.०० 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


